मृद व जलसंधारण विभागात 
कायमस्वरुपी समायोजनाकरीता 
विकल्प दिलेल्या अधिकाऱ्यांना 
कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-१११८/(२५८/२०१८)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: - १० ऑक्टोबर,२०१८. 
वाचा:- १) मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.८८/भाग-९/जल-२, 
दि.३१.०५.२०१७. 
२) मृद व जलसंधारण विभाग, प्रसिध्दीपत्रक क्र.आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.८८/भाग-९/जल-२, 
दि.३१.०५.२०१७. 
३) मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१८/प्र.क्र.९१/जल-२, 
दि.०७.०६.२०१८. 
४) मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.९२/जल-२, 
दि.२२.०६.२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मृद व जलसंधारण या प्रशासकीय विभागाची निर्मिती वरील क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 


करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण या नवीन प्रशासकीय विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 


पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात येऊन, या नवीन प्रशासकीय विभागाकडे कायमस्वरुपी वर्ग होऊ 


इच्छिणाऱ्या जलसंपदा विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून विकल्प मागविण्यात आले होते. 


त्या आधारे जलसंपदा विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या व मृद व जलसंधारण विभागामध्ये कायम 


स्वरूपी समायोजनाचा विकल्प दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग 


करण्यासंबधीचे sear संदर्भ क्र.3 व ४ Wie शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यास 


अनुसरुन, जलसंपदा विभागातून मृद व जलसंधारण विभागात कायमस्वरुपी समायोजनाकरीता 


विकल्प सादर केलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
PIR आदेठा :- 


मृद व जलसंधारण विभागाच्या दि.३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन त्या विभागात 


कायमस्वरुपी समायोजनाचा विकल्प दिलेल्या खाळील अधिकाऱ्यांचे संदर्भ क्र.३ व ४ येथीळ शासन 


निर्णयान्वये त्या विभागात कायमस्वरुपी समायोजन करण्यात आले असून, कायमस्वरुपी समायोजीत 


झालेल्या अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात संबंधीतांच्या सेवा मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-१११८/(२५८/२०१८)/आ.(वर्ग-१ 


करण्यात आल्याची नोंद घेऊन, त्यांची सेवापुस्तके व सेवा अभिलेख मृद व जलसंधारण विभागाकडे 


हस्तांतरीत करण्याबाबत सूचित केले आहेत. 


त्यानुसार, wets अधिकाऱ्यांच्या सेवा मृद व 


जलसंधारण विभागात कायमस्वरुपी समावेशनाकरीता त्या विभागाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे | सध्या धारण करीत असलेले पद 
aa २ ३ 
शि श्री.रविंद्र विनाय ीक्षक यंता / मैत्री कक्षातील समन्वय तथा प्रथम अपिलीय 
श्रीगिरीवार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ (MSSIDC), मुंबई. 
२. । श्री.विरेश पोतन्ना शाहू Tat अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
३. | श्री.न.दौ. TOR अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
a श्री. बाळकृष्ण जिल्हा जलसंधारण अधिकारीचंद्रप्र, 
बोकाडे 
५. | श्री.संजय दिगंब जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जालना. 
डोणगांवकर 
६. | श्री.यशवंत लक्ष्मण जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, कोल्हापूर. 
थोरात 
शि श्री.प्रवीण शिवराम nap अधिकारी, संकल्पन प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र 
गायकवाड अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
८. | श्रीमती राजश्री द.घाणे । श्री द.घाणे | सहायक मुख्य अभियता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे (प्रशासन). 
९. | श्री.वसंत बाबुराव TORT अभियंता, लघु सिचन (जलसंधारण) विभाग, बीड. 
गालफाडे. 
शि श्री.भास्कर पंढरीनाथ THe! अभिंयता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड. 
चाटे 
शि श्री.सतिठा रामचंद्र शिदे JOR अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय (खुद्द), मुंबई. 
१२. | श्री.प्रकाठा एकनाथ Tent अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, गिरी. 
देशमुख 
१३. | श्री.दिलीप शामराव TORT अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, 
प्रक्षाळे मंत्रालय (खुद्द), मुंबई. 
शि श्री.नितीन मधुकर TORT अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, धुळे. 
दुसाने 
१५. | श्री.सुर्यकांत श्रीमं THR अभियंता (पदस्थापनेटि 
धनठोट्टी 
१६. | STARTS जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, चंद्रपूर. 
२. संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, वरीलपैकी अ.क्र.१, २ व ३ येथील 


अधिकाऱ्यांना मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर रुजू होण्याकरीता 


स्थानिक सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडे रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून त्यांना तात्काळ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-१११८/(२५८/२०१८)/आ.(वर्ग-१ 


कार्यमुक्त करुन, त्यांचे सेवापुस्तक व सेवा अभिलेख अद्यावत नोंदीसह मृद व जलसंधारण विभागाकडे 


तात्काळ हस्तांतरीत करण्यात यावेत. 
३. तसेच, उपरोक्त अधिकार्‍्यांपैकी अ.क्र.९ येथील श्रीमती घाणे व अ.क्र.१५ येथील श्री.धनशोट्टी 


तसेच, यापूर्वी कार्यमुक्त केलेले श्री.वि.ना.नाथ, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) जलसंपदा विभागात 


कार्यरत असताना, त्यांच्याविरुध्द प्रलंबित असलेली विभागीय चौकशी त्यांना जलसंपदा विभागातून 


कार्यमुक्त केल्यानंतरही जलसंपदा विभागात सुरु राहील. तसेच, सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रलंबित 


असलेल्या विभागीय चौकशीअंती त्यांना शिक्षा बजावण्यात आल्यास, शिक्षेची अंमलबजावणी ही मृद व 


जलसंधारण विभागामार्फत करण्यात येईल. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०११२९२१८७२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S ५1 Nn | | G a Nn g a fa aa) ou=Water Resources Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f 


G a Nn g a [| ka [| 823a285cfade8149e690564bc1 3f6, cn=Sunil 


Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.10.10 12:03:13 +05'30" 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, औरंगाबाद. 
) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
६) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 

qo) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-१११८/(२५८/२०१८)/आ.(वर्ग-१ 


ae) 
Ee) 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

उप सचिव (सेवा) / अवर सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


Oo Oo oO 
Cw ८०2 


Oo © Oo 
Nn S&S ४ 
> >> > :-- << >>> << > > 


—O 
vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


